वर्ष ८ , अंक ५ ९ ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - अ 

बुधवार , जून २२ , २०२२ / आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 

असाधारण क्रमांक १४१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 

( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


भाग चार - अ - १४१-१ 


अ.क्र . 

( १ ) 

१ 

२ 

३ 


Jay 


६ 

७ 


८ 


जलसंपदा विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २२ जून २०२२ 


धरण सुरक्षा कायदा , २०२१ . 

क्रमांक संकीर्ण २०२२ / प्र.क्र . ४ ९ / २०२२ / सिंव्य कामे . धरण सुरक्षा कायदा , २०२१ ( २०२१ मधील ४१ ) प्रकरण ५ 
मधील कलम १४ उप कलम ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्यासाठी पुढीलप्रमाणे धरण सुरक्षा संघटनेस अभिप्रेत 
अधिकार व कर्तव्य पार पाडण्यासाठी राज्य धरण सुरक्षा संघटना या संघटनेची स्थापना करीत आहे . सदरच्या संघटनेमध्ये पुढीलप्रमाणे 
नमूद अधिकारी यांची संरचना कार्यरत असेल . सदर संघटना दिनांक २२ जून २०२२ या तारखेपासून कार्यान्वित करण्यात येत आहे : 

: 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


अधिसूचना क्रमांक २ 

[ ( संदर्भ कलम १४ ( १ ) ] 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये १५.०० 


पदनाम 
( २ ) 

मुख्य अभियंता , जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता , नाशिक 

अधीक्षक अभियंता , धरण सुरक्षितता संघटना , नाशिक 
कार्यकारी अभियंता , धरण सुरक्षितता विभाग - १ , नाशिक 
कार्यकारी अभियंता , धरण सुरक्षितता विभाग - २ , नाशिक 
कार्यकारी अभियंता , धरण सुरक्षितता विभाग - ३ , नाशिक 
कार्यकारी अभियंता , कालवे व सुरक्षितता विभाग , नाशिक 
कार्यकारी अभियंता , धरण सुरक्षितता कक्ष , नाशिक 
( धरण पुनर्स्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा -२ ) ( ड्रीप -२ ) 
संशोधन अधिकारी , उपकरणे संशोधन विभाग नाशिक 

( १ ) 


२ 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जून २२ , २०२२ / आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 


( १ ) राज्य धरण सुरक्षितता , संघटना जलसंपदा विभागाच्या धरण सुरक्षिततेशी संबंधित तांत्रिक विभाग प्रमुख म्हणजे सचिव ( लाभ 
क्षेत्र विकास ) , मंत्रालय , मुंबई यांना जबाबदार असेल व त्यांचेकडे अहवाल सादर करेल . 


( २ ) राज्य धरण सुरक्षितता संघटनेची रचना व कार्यपद्धती ही राज्य शासनाने विहित केल्यानुसार असेल . 

( ३ ) राज्य धरण सुरक्षितता संघटनेवर होणारा प्रशासकीय व इतर खर्च हा राज्य शासनाच्या निधीतून होईल . 

( ४ ) निर्दिष्ट धरणांच्या संख्येच्या अनुषंगाने राज्य धरण सुरक्षितता संघटनेस विहित कर्तव्ये व कार्ये कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी 
उचित मनुष्यबळाची व्यवस्था राज्य शासनामार्फत केली जाईल . की जेणेकरून सदर मनुष्यबळामध्ये समाविष्ट अधिकारी व 
कर्मचारी यांचेकडे राज्य शासनाने विहित केल्यानुसार धरण संकल्पन , हायड्रोमेकॅनिकल इंजिनियरींग , जलशास्त्र , धरण 
उपकरणे , धरण पुनर्स्थापना किंवा इतर तत्सम क्षेत्राशी निगडीत पात्रता व अनुभव असेल . 


( ५ ) राज्य धरण सुरक्षितता संघटनेत कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांची कार्ये व अधिकार राज्य शासनाने विहित केल्यानुसार 
असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


किरण कुलकर्णी , 
शासनाचे सचिव ( लाक्षेवि ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , जून २२ , २०२२ / आषाढ १ , शके १ ९ ४४ 
WATER RESOURCES DEPARTMENT 

Mantralaya . Mumbai 400 032. dated the 22nd June 2022 


NOTIFICATION - 2 

[ ( See Section 14 ( 1 ) ] 


DAM SAFETY ACT , 2021 . 

No. Mise 2022 / ( 49/2022 ) IM ( W ) .– In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of 
section 14 of Act , Dam Safety 2021 ( 41 of 2021 ) the Government of Maharashtra hereby establishes 
an Organisation to be known as the State Dam Safety Organisation to discharge the powers & 
functions of State Dam Safety Organisation under the said Act . and hereby appoints on the 22 June 
2022 as the date on which the said Organisation shall come into force . 

The Structure of the mentioned officers will be functioning in this Organisation is as below : 


23 


No. 
( 1 ) 

1 Chief Engineer , Hydrology & Dam Safety , Water Resources Department . Nashik 


8 

( 1 ) 


Designation 
( 2 ) 


2 Superintending Engineer . Dam Safety Organisation . Nashik 

Executive Engineer . Dam Safety Organisation - 1 . Nashik 
4 Executive Engineer . Dam Safety Organisation - 2 . Nashik 
5 Executive Engineer . Dam Safety Organisation - 3 . Nashik 
6 xecutive Engineer . Canel Safety Department . Nashik 
Executive Engineer . Dam Safety Desk , Nashik 

7 

( Dam Rehabilitation & lmprovement Project - II ) ( DRIP - II ) 

Research Officer . Equipment Research Department . Nashik 


३ 


fhe State Dam Safety Organisation shall be responsible to . and report to the technical head 
of the Department Secretary ( CAD ) . Mantralaya . Mumbai dealing with Dam Safety . 

( 2 ) 

The organisational struture and work procedures of the State Dam Safety Organisation 
shall be such as may be prescribed by the State Government . 


( 3 ) The administrative and other expenses of State Dam Safety Organisation shall be borne 
by the State Government . 


( 4 ) 

The State Government shall having regard to the number of specified dams in that State , 
provide such number of officers and employees to the State Dam Safety Organisation as it 
may consider neccessary for the efficient functioning of the said Organisation . 


Provided that the officers and employees shall have such qualifications and experience 
in the field of dam safety including dam - design , hydro - mechanical engineering , hydrology , 
geo - technical investigation , instrumentation . dam rehabilitation or such other field as may 
be prescribed by the State Government . 


( 5 ) The functions and powers of the officers and employees appointed in State Dam Safety 
Organisation shall be such as may be prescribed by the State Government . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KIRAN KULKARNI , 
Secretary ( CAD ) to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


